Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक २७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे २० , किंमत : रुपये १०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 


१-४ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही . 

भाग एक - अ .- ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका 
बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१-२० 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना 

अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६ ९ ७ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक प्र . अ.-भू.स.-अ. का . - कावि - २३६-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ८७-२१ , दिनांक ०५-०२-२०२१ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याकडे कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 
अ . - एक -१ ( १५६१ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषीत केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियामान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , ( अ.व.प्र . ) , लाभक्षेत्र क्र . २ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १६-४७-२०१६-१७ , गाव शेंदोळा बु . , तालुका तिवसा , जिल्हा अमरावती . 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 
हे . 


आर 


१ 


१०४ 


० १७ 


२ 


१०७ 


०३२ 


Com W . 


११३ 


० १० 


११४ 


० ५० 


११५ 


० ३० 


एकूण क्षेत्र 


१३ ९ 


: 


: 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

शिवणगाव संग्राहक ल . पा . योजनेच्या कामाकरीता . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

शिवणगाव संग्राहक ल . पा . योजनेच्या कामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक शिवणगाव संग्राहक ल . पा . योजनेच्या निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा सिंचनासाठी , पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . तसेच मत्स्य व्यवसाय , पशुसंवर्धनामध्ये वाढ , 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मिती ईत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे 

राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक - यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे . 


: 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे - कुटुंबे बाधीत होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची ) आवश्यकता नाही . 


दिनांक १६ एप्रिल २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


३ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६ ९ ८ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक प्र . अ.-भू.स.अ. का . - कलम १ ९ मंजुरी - कावि - ३४०-२०२१ . – 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) आणि ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ४८८ , दिनांक ०३-०९ -२०२० अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याकडे कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषीत केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियामान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उद्यसिंह उमरावसिंह राजपुत , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अमरावती यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०६-४७-२०१७-१८ , गाव विलास नगर , ( तारखेडा ) , तालुका अमरावती , जिल्हा अमरावती . 
अनुक्रमांक भूमापन नंबर / गट नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

चौ . मी . 
शिट क्रमांक ७० , प्लॉट क्रमांक ८ / १ ९२.९ ० 
( सोसायटी प्लॉट क्रमांक १० भाग ) 


१ 


एकूण क्षेत्र 


९२.९ ० 


प्रकल्पाचे नाव 


- 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
अमरावती शहराची विकास योजना . 
अमरावती शहर स्थित विलास नगर ( तारखेडा ) , अमरावती , ता . जि . अमरावती येथील शिट 
क्रमांक ७० , प्लॉट क्रमांक ८/१ ( सोसायटी प्लॉट क्रमांक १० भाग ) मधील ९२.९ ० चौ . मी . इतकी 
जमिन पोच रस्त्याचे कामाकरीता संपादीत करणेबाबत . 
पायाभूत व सोई सुविधा . 


- 


समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- निरंक 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा , भूसंपादन अधिकारी , अमरावती या कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६ ९९ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक अ . का . - प्र . अ . - भू.स. - कावि - ३४१-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ६७ , दिनांक ०१-०२-२०२१ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यानी दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषीत केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियामान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भसंपादन अधिकारी , ता . धारणी , जि . अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५-४७-२०१०-११ , गाव अंबापाटी , तालुका चिखलदरा , जिल्हा अमरावती . 
अनुक्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 
हे . 


भूमापन क्र . 


आर 


१ 


१०/२ 


० १६ 


००५ 


SC w ० 


२ 
३ 3 


१२/१ 
१६/२ 


००६ 


२७ 


००७ 


३० 


० ०५ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र 


० ३ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


पाझर तलाव प्रकल्प . 


: 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

पाझर तलाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील शेतक - यांचे उत्पन्न वाढणार आहे . तसेच पिण्याच्या 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा पाण्याची समस्या सुटणार आहे . त्यामुळे आदिवासी ग्रामस्थांचे जिवनमान उंचावून सामाजिक प्रगती 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) साध्य होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


-निरंक 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे - कुटुंबे बाधीत होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची ) आवश्यकता नाही . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७०० . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक अ . का . - प्र . अ . - भू.स. - कावि - ३४२-२०२१. 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ६ ९ , दिनांक ०१-०२-२०२१ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषीत केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 
अ . - एक -२ ( १५६१ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


आणि 

म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियामान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ता . धारणी , जि . अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३-४७-२०१६-१७ , गाव सलोना , तालुका चिखलदरा , जिल्हा अमरावती . 
अनुक्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


भूमापन क्रमांक 


१ 


२४४ 


०६० 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र 


०६० 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


साठवण तलाव प्रकल्प . 


: 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

साठवण तलाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील शेतक - यांचे उत्पन्न वाढणार आहे . तसेच पिण्याच्या 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा पाण्याची समस्या सुटणार आहे . त्यामुळे आदिवासी ग्रामस्थांचे जिवनमान उंचावून सामाजिक प्रगती 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) साध्य होणार आहे 


1 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे - कुटुंबे बाधीत होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची ) आवश्यकता नाही . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७०१ . 

भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक अ . का . - प्र . अ . - भू.सं. - कावि - ३४३-२०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून , अधिसूचना क्रमांक ७० , दिनांक ०१-०२-२०२१ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास , विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषीत केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियामान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ता . धारणी , जि . अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४-४७-२०१६-१७ , गाव सलोना , तालुका चिखलदरा , जिल्हा अमरावती . 
अनुक्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन क्रमांक 


हे . आर 


१ 


५५ 


००५ 


२ 


२४ ९ 


०१० 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र 


० १५ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


साठवण तलाव प्रकल्प . 


: 


: 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

साठवण तलाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील शेतक - यांचे उत्पन्न वाढणार आहे . तसेच पिण्याच्या 
रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा पाण्याची समस्या सुटणार आहे . त्यामुळे आदिवासी ग्रामस्थांचे जिवनमान उंचावून सामाजिक प्रगती 
याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) साध्य होणार आहे . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे - कुटुंबे बाधीत होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची ) आवश्यकता नाही . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७०२ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक - अ.का. - प्र.अ. - भू.सं - कावि - ३४५-२०२१. 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांने , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना , क्र . ६८ , दिनांक १-२-२०२१ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची गरज भासण्याची शक्यता 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी , दिलेला अहवाल , कोणताही असल्याचे , विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींमध्ये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


आणि त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समूचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्याची उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ता . धारणी , जि . अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७०-४७-२०१२-२०१३ , गाव सलोना , ता . चिखलदरा , जि . अमरावती . 
अनुक्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


भूमापन क्रमांक 


हे . आर 


१ 


२४६ 


०८० 


२ 


२४७ अ 


०१० 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव : –साठवण तलाव प्रकल्प . 


( २ ) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : 

:: — साठवण तलाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 


( ३ ) समाजाला मिळणारा लाभ : —प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील शेतक - यांचे उत्पन्न वाढणार आहे . तसेच पिण्याच्या पाण्याची 
समस्या सुटणार आहे . त्यामुळे आदिवासी ग्रामस्तांचे जिवनमान उंचावून सामाजिक प्रगती साध्य होणार आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


९ 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


अनुसूची - चार 
सदर प्रकरणी घरे कुटुंबे बाधित होत नाहीत , सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची ) 

आवश्यकता नाही . 


दिनांक ०३ जून २०२१ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७०३ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक - प्र.अ. - भू.सं - अ.का. - कावि - ३४७-२०२१. 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम -३ च्या खंड ( ई ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र . - ७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे . ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केलेले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समूचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीनमध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे . ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


अ . - एक -३ ( १५६१ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखिल घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प , लाभ क्षेत्र क्रमांक २ , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २२-४७-२०१९ -२०२० , 

गाव कौंडण्यपूर , तालुका तिवसा , जिल्हा अमरावती . 
अनुक्रमांक मालमत्ता क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 

शेरा 
( ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


( 
१ 
) 


हे . आर 


१ 


० २४ 


२ 


२७ / पै 
२७ / पै 
२७ / पै 


० ८७ 


एकत्रित वहिवाट 


३ 


०४८ 


४ 


२७ / पै 


० ५६ 


५ 


२८ / पै 


० २४ 


एकत्रित वहिवाट 


६ 


२८ / पै 


० १६ 


७ 


२ ९ / पै 


०४२ 


८ C 


२ ९ / पै 


० १० 


९ 


q 


२६ / पै 


०००४ 


१० 


३६ / पै 


० १३ 


प्रत्यक्ष मौक्यावरील वहिवाट 


११ 


३७ / पै 


० २ ९ 


प्रत्यक्ष मौक्यावरील वहिवाट 


एकूण क्षेत्र .. 


३४ ९ ४ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजन स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : —निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता . 

समाजाला मिळणारे लाभ :- निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत वाढ होऊन सिंचनासाठी , 
पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . तसेच मत्स्य व्यवसाय , पशुसंवर्धानामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मिती ईत्यादी ग्रामीण पायाभूत 
सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक - यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


११ 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकरणी घरे / कुटुंबे बाधित होत नाहीत , सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची ) आवश्यकता नाही . 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग ४ - अ महसूल व वन विभाग , मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यास आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली त्या अधिसूचनेचा तपशील : 


: 


निरंक . 


टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २ , अमरावती यांचा कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


अमरावती : 


शैलेश नवाल , 


दिनांक ८ जून २०२१ . 


जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७०४ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक म.सहा . - भूसंपादन - कावि -२१ ९ - २०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांना , भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना , क्रमांक उविअ - कावी - ४८१-२०२० , दिनांक २०-०७-२०२० अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची - दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची गरज भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांना , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्याचे , विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींमध्ये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्याकरिता उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , राळेगाव , जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत 


“ 


आहे . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०-४७-२०१८-२०१९ , गाव मौजा देवधरी , ता . राळेगाव , जि . यवतमाळ . 
अनुक्रमांक भूसंपादन किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१ 


३१ / २ / क 


० ० ९ 


२ 


००३ 


३१/१ 
३ ९ 


3 


०२४ 


एकूण 


०३६ 


संपादनाचे प्रयोजन : दहेगाव लघु पाटबंधारे योजना प्रकल्पाच्या वळण रस्त्याच्या कामाकरिता . 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : -दहेगाव लघु पाटबंधारे योजना , ता . राळेगाव , जि . यवतमाळ . 
प्रकरण क्रमांक : - १० / ४७ / २०१८-१९ . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : -दहेगाव लघु पाटबंधारे योजना प्रकल्पाच्या वळण रस्त्याचा कामाकरीता . 

समाजाला मिळणारे लाभः– या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबधीत शेतक - यांना सिंचनासाठी फायदा 
करून घेता येईल . त्यामुळे त्यांचे कृषी उत्पन्नात भर पडून जीवनमान उंचवणार आहे . तसेच भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल . 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गावाचे नाव : - मौजा देवधरी , ता . राळेगाव , जि . 

. यवतमाळ 
अनुक्रमांक भूसंपादन किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


. 


१ 


३१ / २ / क 


०० ९ 


२ 


० ०३ 


३१/१ 
३ ९ 


०२४ 


एकूण 


०३६ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजना सारांश 

निरंक 
टीप : -उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , राळेगाव यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


यवतमाळ : 
दिनांक २७ मे २०२१ . 


अमोल येडगे , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७०५ . 

मुख्य वनसंरक्षक , यांजकडून 
क्रमांक कक्ष - २ - महसूल - २१६-२०२१-२२. 

मुख्य वनसंरक्षक ( प्रादेशिक ) , अमरावती यांना महाराष्ट्र वन नियमावली , २०१४ मधील नियम क्रमांक ४४ नुसार प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून अमरावती वनवृत्ताचे अखत्यारित असलेल्या खालील नमूद अकोला वनविभाग , अकोला या कार्यालयाच्या समोर दर्शविलेल्या उद्देशाचे अनुषंगाने 
विभागनिहाय वन आगार ( Forest Depot ) प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 
अ.क्र . वनविभाग आगाराचे ठिकाण आगाराच्या 

आगाराचे क्षेत्र प्राधिकृत 

उद्देश 
ठिकाणाचा तपशील 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) ( ६ ) 

( ७ ) 


हे . आर 


१ 


नियत क्षेत्र 


१०.०० 


अकोला 
वनविभाग , 
अकोला 


मौजे विवरा , ता . पातूर 
जि . अकोला 
वनखंड क्र .३८७ 


उपवनसंरक्षक , 
अकोला 


बाबूळगाव 


वनविभाग , 
अकोला . 


विविध वनोपज जसे की , 
इमारती लाकूड , जळावू 
लाकूड आणि बांबू 
इत्यांदीची विक्री तसेच 
महाराष्ट्र वन नियमावली , 
२०१४ मधील नियम ४३ 
अंतर्गत नमूद बांबीकरिता . 


अमरावती : 
दिनांक २ ९ जून २०२१ . 


जयोती बॅनर्जी , 

मुख्य वनसंरक्षक 
( प्रादेशिक ) , अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७०६ . 

BY CHIEF CONSERVATOR OF FORESTS 
No. - Desk - 2 - Revenue - 216-2021-22. 

In exercise of power conferred under Rule 44 of Maharashtra Forest Rule , 2014 , the undersigned notifies following 
deposts mentioned against Akola Forest Division , Akola falling within jurisdiction of Amravati Forest Circle for the 
purpose shown against them . 

SCHEDULE 
Sr.No. Forest Location of Depost 

Details of Area of Incharge 

Purpose 
Division 

Location 

Depost Officer 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) ( 6 ) 

( 7 ) 

H.A. 
1 Akola Village ( Mouje )- Beat - Babulgaon 

10.00 Deputy 

For sale of forest 
Forest Vivra , Ta . Patur , 

Conservator produce including 
Division , Dist . Akola 

of Forest , Timber , Firewood , 
Akola Com . No.387 

Division , , 

Bambooetc.and 
Akola 

for any purpose 
mentioned under 
rule of 43 Maharash 
tra Forest Rule , 

, 
2014 . 


Amravati : 


JAYOTI BANERJEE , 


Dated the 29th June 2021 . 


Chief Conservator of Forest 

( Territorial ) , Amravati . 


अ - एक -४ ( १५६१ ) , 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७०७ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , यांजकडून 


वाचा : भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८ / ४७ / २०१८-१९ , मौजा कळंब , ता . कळंब , जि . यवतमाळ या प्रकरणातील कलम -१ ९ ची अधिसूचना मंजुरी पत्र 
क्र.प्र.अ. / भूसं . / र.प्र.क.लि. / कावि -६०८ / २०२० , दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० , महाराष्ट्र शासन राजपत्र प्रसिध्दी दिनांक नोव्हेंबर १२-१८ , २०२० . 


भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , अन्वये 

भूसंपादन . 


शुध्दीपत्र 


क्रमांक उपजी - भूसं . - र.प्र . - क.लि. - कावि - ४२८-२०२१. 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८ / ४७ / २०१८-१९ , मौजा कळंब , ता . कळंब , जि . यवतमाळ या प्रकरणातील कलम -१ ९ ची अधिसूचना मंजुरी पत्र 
क्र.प्र.अ. / भूसं . / र.प्र.क.लि. / कावि -६०८ / २०२० , दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - एक , अमरावती विभागीय पुरवणीमध्ये 
दिनांक नोव्हेंबर १२-१८ , २०२० रोजी पान क्रमांक १-३ , अनुक्रमांक ६४३ वर प्रसिध्द झाली होती . त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 

अनुसूची - एक 


संपादित होणा - या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८ / ४७ / २०१८-१९ , मौजा कळंब , ता . कळंब , जि . यवतमाळ . 


च्या ऐवजी 


असे वाचावे 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


क्षेत्र 


अ.क्र . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


भूमापन किंवा गट क्रमांक क्षेत्र 
( २ ) ( ३ ) 

हे.आर. 


हे.आर 


८ 


३२७ 


०२७ 


८ 


३२६ 


० २७ 


९ 


३२८ 


०८६ 


९ 


३२ ९ 


० ८६ 


२२ 


४ ९ ३ / १,४ ९ ३ / २ 


०३४ 


४ ९ ३ / १ 


००५ 


२२ 


४ ९ ३ / २ 


० २ ९ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७०८ . 
वाचा : भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३० / ४७ / २०१७-१८ , मौजा खुटाळा , ता . कळंब , जि . यवतमाळ या प्रकरणातील कलम -१ ९ ची अधिसूचना मंजुरी पत्र 
क्र.प्र.अ. / भूसं . / र.प्र.क.लि. / कावि -४११ / २०२० , दिनांक १५ जून २०२० , महाराष्ट्र शासन राजपत्र प्रसिध्दी दिनांक नोव्हेंबर १२-१८ , २०२० . 
भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , अन्वये 

भूसंपादन . 


शुध्दीपत्र 


क्रमांक उपजी - भूसं . - र.प्र . - क.लि. - कावि - ४२६-२०२१ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३० / ४७ / २०१७-१८ , मौजा खुटाळा , ता . कळंब , जि . यवतमाळ या प्रकरणातील कलम -१ ९ ची अधिसूचना मंजुरी पत्र 
क्र.प्र.अ. / भूसं . / र.प्र.क.लि. / कावि -६१० / २०२० , दिनांक २१ सप्टेंबर २०२० नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग - एक , अमरावती विभागीय पुरवणीमध्ये 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


१५ 


दिनांक नोव्हेंबर १२-१८ , २०२० रोजी पान क्रमांक ५-६ , अनुक्रमांक ६४५ वर प्रसिध्द झाली होती . त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 

अनुसूची - एक 
संपादित होणा - या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३० / ४७ / २०१७-१८ , मौजा खुटाळा , ता . कळंब , जि . यवतमाळ . 


च्या ऐवजी 


असे वाचावे 


अ.क्र . 


क्षेत्र 


अ.क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


भूमापन किंवा गट क्रमांक क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( १ ) 


( ३ ) 
हे.आर 


हे.आर 


२० 


७७ 


०११ 


२० 


७६ 


०११ 


यवतमाळ : 


स्नेहा उबाळे , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 

रस्ते प्रकल्प , यवतमाळ . 


दिनांक २८ जून २०२१ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७० ९ . 

कार्यकारी अभियंता , यांजकडून 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

. 


प्रकटन -३ 


या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकरण 
राजपत्रात जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधीक्षक अभियंता , 
अकोला पाटबंधारे मंडळ , अकोला यांच्या कार्यालयात अपील करता 
येईल . 

अनुसूची 
प्रकल्पाचे नाव - पोपटखेड लघु प्रकल्प , ता . अकोट , जि . अकोला . 
पाणी वापर संस्थेचे नाव व पत्ता : प्रस्तावित नरनाळा बंद नलीका 
वितरण प्रणाली ( गुरुत्वाकर्षण तत्वावरील ) सिंचन पाणी वापर संस्था , 

खैरखेड , ता . अकोट , जि . अकोला . 
पाणी वापर संस्थेचे 

पाणी वापर संस्थेचे 
गाववार स.नं. / गट नं . वार क्षेत्र 


क्रमांक १६४३ - तांशा - ४-२०२१. 


एकूण क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


स नं . / गट नं . 

( १ ) 


( ३ ) 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ मधील कलमे ५ , ६,७ व नियम क्र . ३ नुसार असा 
निर्णय झाला आहे की , पाणी वापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय 
सोईने कार्यक्षेत्र निश्चीती करण्यासाठी मी , अ.भा. राऊत , कार्यकारी 
अभियंता , लघु पाटबंधारे विभाग , अकोला . खालीलप्रमाणे पाणी वापर 
संस्थांचे अद्यावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रती , जमीनधारक आणि / किंवा 
कब्जेदार यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसील कार्यालय , 
सिंचन शाखा उपविभागीय व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्वाच्या 
सार्वजनिक ठिकाणी सुचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिध्द करीत आहे ; 

आणि त्याअर्थी , मी , अ.भा. राऊत , कार्यकारी अभियंता , लघु पाटबंधारे 
विभाग , अकोला , असेही जाहीर करतो की , यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे 
कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीस पाणी 
पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पध्दतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन 
याखाली येणा - या जमिनीच्या सर्व जमीन धारकावर व भोगवटाधारकावर 
पाणी वापर संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करुन घेणे बंधनकारक असेल . 


( २ ) 
हे . आर 


हे . आर 


एदलापूर 


१०३ 


२०० 


१०० 


१० 


१६० 


०६० 


१०३ 


१ ९ ३ 


० ८० 


१० 


१५० 


०६० 


२०० 


१०० 


१०३ 
१०३ 


२०० 


१०० 


२७/२ 


१४७ 


०८० 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची चालू 
( २ ) 
हे . आर 


अनुसूची – चालू 
( २ ) 


( 
9 
) 


( १ ) 


( ३ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


९ ८ 


५०६ 


२०० 


३१ / १ अ 


१६२ 


० ८० 


१२२ 


०३१ 


० ६० 


७ 


१७१ 


० ८० 


१६२ 


०६० 


३ 


३११ 


१०० 


२८२ 


१०० 


4 ५ 


४० ९ 


9 oo 


० ८५ 


०६० 


५ 


२०० 


१०० 


१५/१ 
१०७/२ 
१०७/१ 
९ १ / १ 
९ १ / १ 
१५/१ 


१५ ९ 


०८० 


३ 


२ ९ ० 


१०० 


१ ९ ३ 


०८० 


१२२ 


० ८० 


३ 
३ ९ / २ 
३८/१ 
३८/१ 


१६५ 


० ८० 


४० ९ 


२०० 


१०७/१ 


१ ९ ८ 


० ८० 


१३१ 


०६० 


११३ / १ अ 


१६२ 


०८० 


३८ / १ अ 


३३२ 


१०० 


१६२ 


० ८० 


० ७८ 


० ४० 


११३ / १ अ 
१००/२ 


० ८ ९ 


० ४० 


३८ / १ अ 
३८/१ 
४२/३ 


२०० 


१०० 


११६/२ 


१०० 


०६० 


२४५ 


१०० 


११४/२ 


२०२ 


१०० 


१३/१ 


२६ ९ 


१०० 


१४३ 


० ८० 


४० 


२८४ 


१०० 


११६ / २ अ 
९ २ / १ 


१४३ 


० ८० 


० ८१ 


० ४० 


११७/२ 


११२ 


० ८० 


२ ९ / २ 
४२/१ 
३८/२ 


१६० 


०८० 


११७/१ 


०२१ 


०२१ 


१२ ९ 


०८० 


१६२ 


० ८० 


३८ / १ ब 


१२१ 


०८० 


१५/३ 
१५/३ 
११२/२ 


१६२ 


० ८० 


१५ ९ 


० ८० 


४५/१ 
९ / २ 


२४ ९ 


१०० 


० ८१ 


० ४० 


२५ 


४० ९ 


१०० 


१०० 


४२/४ 


३० ९ 


१६ 


१ १७ 


० ६० 


१०० 


२०२ 


४२/४ 
४२/४ 


१२१ 


० ६० 


१०० 


२०२ 


२ ९ 
२ ९ 


४१ 


१०० 


१२१ 


०६० 


१६२ 


० ८१ 


०४० 


०७० 


० ४० 


३ ९ / २ 
१६/२ 


१४१ 


२ ९ 
२८ / २ / अ 
३७/२ 


०६० 


०८१ 


०४० 


० ९ २ 


२ 


0 80 


२०१ 


१०० 


२४/१ 


२३७ 


१०० 


३७/१ 


०७८ 


० ४० 


२ 


१ ९ ३ 


० ८० 


१७/१ 


० ७६ 


०४० 


३ ९ / २ 


०८१ 


० ४० 


५२/३ 


१४८ 


०६० 


२४२ 


१०० 


११२ 


१६ ९ 


०६० 


३१/१/५ 
३१/४ 


१८३ 


० ८० 


३५ 


०८१ 


०४० 


एकूण . . 


२ ९ २१ 


२०/२ 


१४१ 


०६० 


१५ 


१६२ 


० ६० 


खैरखेड 


० ५४ 


० ४० 


१/३ 


२२० 


१०० 


२ ९ / १ 
३४ / १ क 


०८१ 


० ४० 


८ 


१५८ 


० ८० 


१/३ 


२२० 


१०० 


१४५ 


० ८० 


२७/१ 
२७/२ 


१३/२ 


२४३ 


१०० 


१६२ 


०८० 


२०२ 


१०० 


७ 


१६२ 


०८० 


१३/२ 
१३/२ 


४४३ 


२०० 


२७/२ 


१६२ 


०८० 


४७ 


१८० 


१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


( 
१ 
) 


अनुसूची – चालू 
( २ ) 
हे . आर 


( १ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


अनुसूची - चालू 

( २ ) 
हे . आर 


( ३ ) 
हे . आर 


१३/१ 


२०० 


१०० 


७२ 


१६१ 


०८० 


४३/१ 


१६५ 


१०० 


७३ 


४ १७ 


१०० 


२६ 


० ९९ 


०६० 


एकूण . . 


४३२० 


एकूण . 


७२० 


पिंप्री खुर्द 


जितापूर अडगाव 


६ 


३८ ९ 


१०० 


१२२ 


१७८ 


०६० 


८७ 


२०० 


१०० 


१०१ 


१६० 


०६० 


८७ 


२०० 


१०० 


१०१ 


१६१ 


०६० 


३७ 


२४२ 


१०० 


२५ 


२५२ 


१०० 


२० 


१४ ९ 


१०० 


९ १ 


२२ ९ 


१०० 


१ ९ 


१३८ 


० ८० 


२५ 


१६७ 


०६० 


४२ 


०६१ 


० ४० 


२५ 


२६७ 


१०० 


४६ 


१५५ 


०६० 


१०७ 


२३७ 


१०० 


४४ 


१७८ 


१०० 


१०७ 


२०० 


१०० 


५ ९ 


१ १८ 


०६० 


१०८ 


४ ९ ८ 


२०० 


७० 


२०० 


१०० 


६५ 


१५८ 


१०० 


एकूण .. 


९ ४० 


६५ 


१५८ 


१०० 


८८ 


२४५ 


१०० 


चितलवाडी 


८८ 


१२ ९ 


०६० 


८० / अ 


१२१ 


०८० 


५ ९ 


० ८२ 


०४० 


८० / अ 


५८ 


०८० 


३८ 


२३२ 


१०० 


८५ 


२०० 


१०० 


३ ९ 


१८० 


9oo 


८८ 


१ ९ ५ 


१०० 


एकूण . 


२६० 


५ अ 


४२० 


१०० 


धोंडा आखर 


६६ 


१०० 


०४० 


२१ 


१६२ 


०८० 


६३ 


२२४ 


१०० 


एकूण 


० ८० 


एकूण . 


१८ ८० 


पाणी वापर संस्थेचे एकूण क्षेत्र 


१११२१ 


क - ही अडगाव 


८ ड 


१६२ 


०८० 


१८ ब 


१ ९ ८ 


०८० 


अ . भा . राऊत , 


६ अ 


१४७ 


०६० 


अकोला : 


कार्यकारी अभियंता , 


१५ ब 


१६२ 


०६० 


१४ ड 


४४ ९ 


१०० 


दिनांक २५ जून २०२१ . 


लघु पाटबंधारे विभाग , 

अकोला . 


७१ 


३११ 


१०० 


अ . - एक -५ ( १५६१ ) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


SCHEDULE — Contd . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७१० . 

BY EXECUTIVE ENGINEER 


( 1 ) 


( 2 ) 
H.A. 


( 3 ) 
H.A. 


MMISF ACT , 2005. 

Notification - III 


103 


193 


080 


10 


1 50 


060 


No. 1643 - TB - 4-2021. 


103 


200 


1 00 


103 


200 


1 00 


97/2 


147 


0 80 


98 


5 06 


200 


122 


031 


060 


15/1 


1 62 


060 


107/2 


282 


100 


107/1 


0 85 


060 


91/1 


1 59 


080 


91/1 


1 93 


0 80 


15/1 


1 65 


0 80 


107/1 


1 98 


0 80 


113 / 1a 


162 


0 80 


113 / 1a 


162 


0 80 


Whereas , it has been decided to delineate the 
Area of Operation of Water Users Association 
( WUA's ) on hydraulic basis and as per administra 
tive convenience under Sections 5 , 6 and Rule 3 of 
the MMISF Act , 2005. I , A. B. Raut , Executive Engi 
neer , Akola Minor Division , Akola hereby delineate 
that Areas of operation of following WUA's shall be 
displayed on the notice board of the offices of con 
cerned Gram Panchayat , Tahsil Offices , Irrigation 
Section , Sub - Division and Division and at other 
prominent public places ; 

Now , therefore , I , A. B. Raut , Executive Engineer , 
Akola Minor Division , Akola also hereby declare that 
no water should be supplied by the Appropriate Au 
thority to an individual holder or occupier of such 
land and system of supply of water through Water 
User's Association shall be binding on all the holders 
and occupiers of the land under Management of Irriga 
tion System by Farmers . 

Any person effected by the notification or part 
theirof , may , within 30 days from the date of 
publication of this notification in the Official 
Gazette , file an appeal before Superintending 
Engineer , Akola Irrigation Circle , Akola . 

SCHEDULE 
Name of the Irrigation Project : - Popatkhed 

Project , Tq . Akot , Dist . Akola . 
Name of the WUAs , Proposed Narnala Pipline 
Distribution Network ( Gravity Basis ) Irrigation 

W.U.A. , Khairkhed , Tq . Akot , Dist . Akola . 


100/2 


089 


040 


116/2 


100 


060 


114/2 


202 


1 00 


116 / 2a 


143 


0 80 


92/1 


143 


0 80 


117/2 


112 


0 80 


117/1 


021 


021 


15/3 


162 


080 


15/3 


162 


0 80 


112/2 


249 


1 00 


25 


409 


1 00 


16 


117 


060 


29 


1 21 


060 


29 


1 21 


060 


29 


070 


040 


Villagewise Survey No. 
Gut No. wise Area 


Total Area of 

WUA 


28 / 2 / a 


081 


0 40 


37/2 


201 


1 00 


31/1 


078 


040 


17/1 


0 76 


040 


52/3 


148 


060 


Survey No./Area 
Gut No. 
( 1 ) 

( 2 ) 

H.A. 
Edlapur 
103 

200 
10 

1 60 


( 3 ) 
H.A. 


112 


169 


0 60 


Total ... 


29 21 


100 
0 60 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


SCHEDULE - Contd . 


SCHEDULE - Contd . 


( 
1 
) 


( 1 ) 


( 2 ) 
H.A. 


( 3 ) 
H.A. 


( 2 ) 
H.A. 


( 3 ) 
H.A. 


Khairkhed 


31/4 


1 83 


0 80 


1/3 


220 


100 


35 


081 


040 


8 


158 


0 80 


20/2 


141 


060 


27/1 


1 45 


080 


15 


162 


060 


27/2 


162 


080 


29/1 


054 


040 


7 


162 


080 


38 / 1c 


081 


040 


27/2 


1 62 


0 80 


1/3 


220 


1 00 


31 / 1a 


162 


080 


13/2 


243 


1 00 


7 


171 


080 


13/2 


202 


100 


Co 


3 11 


100 


13/2 


443 


200 


5 


409 


100 


47 


200 


1 80 


100 


LO 


1 00 


3 


290 


100 


13/1 


200 


1 00 


39/2 


1 22 


0 80 


43/1 


165 


100 


38/1 


409 


200 


38/1 


131 


060 


Total ... 


43 20 


38 / 1a 


3 32 


1 00 


38 / 1a 


078 


040 


Pimpari Khurd 


38/1 


200 


100 


6 


389 


1 00 


42/3 


245 


100 


87 


200 


100 


13/1 


269 


100 


87 


200 


100 


40 


284 


1 00 


37 


242 


100 


29/2 


081 


040 


20 


149 


100 


42/1 


160 


0 80 


19 


1 38 


080 


38/2 


1 29 


080 


38 / 1b 


121 


080 


42 


061 


040 


45/1 


159 


0 80 


46 


155 


060 


9/2 


081 


040 


44 


1 78 


100 


42/4 


309 


100 


59 


118 


060 


42/4 


202 


100 


70 


200 


100 


42/4 


202 


100 


65 


1 58 


100 


41 


162 


100 


65 


158 


1 00 


39/2 


081 


0.40 


88 


245 


1 00 


16/2 


141 


060 


88 


1 29 


060 


2 


092 


040 


59 


082 


0.40 


24/1 


237 


100 


38 


232 


1 00 


2 


193 


0 80 


39 


1 80 


1 00 


39/2 


081 


0.40 


88 


195 


100 


31/1/5 


242 


1 00 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जुलै ८-१४ , २०२१ / आषाढ १७-२३ , शके १ ९ ४३ 


SCHEDULE - Contd . 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 
H.A. 


( 3 ) 
H.A. 


( 2 ) 
H.A. 


( 3 ) 
H.A. 


5a 


4 20 


1 00 


107 


237 


1 00 


66 


1 00 


040 


107 


200 


100 


63 


2 24 


100 


108 


4 98 


200 


Total .. 


18 80 


Total .. 


940 


Karhi Adgaon 


Chtalwadi 


8b 


1 62 


0 80 


80 / a 


1 21 


0 80 


18b 


1 98 


0 80 


80 / a 


1 58 


080 


ба 


1 47 


060 


85 


200 


100 


15b 


162 


060 


14d 


449 


1 00 


Total .. 


260 


71 


3 11 


100 


72 


161 


0 80 


Dhonda Akhar 


73 


4 17 


100 


21 


26 


099 


162 


0 60 


080 


Total .. 


7 20 


Total .. 


0 80 


Jitapur Adgaon 


Total Area of WUA .. 


111 21 


122 


1 78 


0 60 


101 


1 60 


060 


101 


161 


0 60 


25 


252 


1 00 


A. B. RAUT , 


91 


229 


1 00 


Akola : 


25 


1 67 


060 


Executive Engineer , 
Akola Minor Division , 


Dated the 25th 


25 


267 


100 


June 2021 . 


Akola . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


